कारागृह विभागातील कारागृह 
उपमहानिरीक्षक, राजपत्रित (गट-आओ) 


या संवर्गातील अधिका-यांच्या सार्वत्रिक 
बदल्या - सन २०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-०४१८/प्र.क्र.११४/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 
अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पुढील पत्र 
१) इएसटी/कार्यकारी/बदळी/काऊमनि/प्र.क्र.१८/२०१८/कक्ष-२/२९६९, पुणे दि २६.०३.२०१८ 
२) इएसटी/कार्यकारी/बदळी/काऊमनि/प्र.क्र.१८/२०१८/कक्ष-२/२९६८, पुणे दि २६.०३.२०१९ 


शासन निर्णय 


कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक, राजपत्रित (गट-अ) या संवर्गातील अधिकारी 
यांच्या बदल्यांबाबत दिनांक ११.०५.२०१८ रोजी पार पडलेल्या नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशींच्या 
अनुषंगाने प्राप्त झालेली शासन मान्यता विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे 
विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या 
नियम ४ (३), ४(४) व ४ (4) मधीळ तरतुदींनुसार खालील तक्त्यातील अधिका-यांच्या स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव सद्याच्या पदस्थापणेचे । बदलीने पदस्थापणेचे ठिकाण 
ठिकाण 

किव २ ३ ४ 

i श्रीम. स्वाती माधव साठे । कारागृह उपमहानिरीक्षक, | कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
पश्चिम विभाग, (मुख्यालय), पुणे 
येरवडा, पुणे 

२ श्री. योगेश दत्तात्रय देसाई | कारागृह उपमहानिरीक्षक, | कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
पुर्व विभाग, नागपूर पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१८/प्र.क्र.११४/तुरुंग-१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे तसेच, संबंधीत कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
राजपत्रित, (गट - अ) यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्याचा अहवाल शासनास 
न चुकता सादर करावा. 

३. a. दिपक पांडे, विशोष पोळीस महानिरीक्षक, (कारागृह) दक्षिण विभाग, भायखळा यांना 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुर्व विभाग नागपूर या पदाचा तसेच श्री. योगेडह देसाई, कारागृह 
उपमहानिरिक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे यांना कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद या 
पदाचा नव्याने पदस्थापना होईपर्यंत /पुढील आदेश्ापर्यंत अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१७२९४७१५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SAGUNA GANESH 
THENGIL 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (गृह-ऱहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,भायखळा, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

कारागृह उपमहानिरीक्षक,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधीत) 

१०) संबंधीत अधिकारी (अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयामार्फत) 

११) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


xn 


S 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


